सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गात 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेले अधीक्षक यांचे 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :पकास-२४२२/प्र.क्र.9८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी,२०२४ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक : एसएटी १५११/ प्र.क्र.१९/प्रशा .२, 
दि. ०६.०८.२०११. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक : एसएटी १११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा २, 
दि.०४.०३.२०१३. 
3. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : आस्था अ/१०६/परि.काला./गट ब/२०२२/२६७७, दि.०५/०५/२०२३ 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : आस्था अ/१०६/परि.काला./गट ब/२०२३/६९६२, दि.०२/११/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गात अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती 
देऊन पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची अधीक्षक व 
तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२.  श्री.उमेश राऊत, यांची संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाअन्वये सामान्य राज्य सेवा गट-ब 
(लिपीक संवर्ग) या संवर्गातील अधीक्षक पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
यांनी जुलै, २०१४ रोजीची परिक्षा दिनांक ३० व ३१ मे, २०१७ रोजी घेण्यात आली व त्याचा निकाल 
दिनांक १०/०१/२०१८ अन्वये जाहिर करण्यात आला. सदर विभागीय परीक्षेमध्ये श्री.उमेश राऊत हे 
तृतिय संधीत उत्तीर्ण झाळे आहेत. श्री.राऊत यांना मराठी व हिंदी भाषेकरिता सुट दि. १६/०३/२०२० 
रोजी देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२२.६.२०२१ च्या परिवीक्षा धोरणानुसार श्री. 
राऊत यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने 
शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य राज्य सेवा गट-ब मधील अधीक्षक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी संदर्भ क्र. ३ 
व ४ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. पायाभूत शिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या खालील अधिकाऱ्यांचा 
त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत 
असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२२/प्र.क्र.७८/प्रशा-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे | शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना-४ मधील | परिविक्षा रकाना-६ परिविक्षा 


प्रत, 


नाव नियुक्‍ती रुजू झाल्याचा | दिनांकानुसार | कालावधीत मधील कालावधीत 
केलेल्या दिनांक परिविक्षा घेतलेली कारणामुळे | समाधानकारक 

आदेशाचा कालावधी पूर्ण | अर्जित / वाढलेला रित्या पूर्ण 

दिनांक होण्याचा दिनांक | परिवर्तित परिविक्षा केल्यामुळे 

रजाव | कालावधीपूर्ण | शासनसेवा 

कालावधी | होण्याचा दिनांक ज्या 

दिनांकापासून 

पुढे चालू 
ठेवावयाची आहे 

तो दिनांक 


cee ee ee १. 1. ae "ही 


श्री. ४.३.२०१३ | १९.३.२०१३ विभागीय १०.०१.२०१८ | ११.१.२०१८ 
BART परिक्षा दि.३० 
किठानराव व ३१मे, 
राऊत २०१७ रोजी 
उत्तीर्ण झाले 
आहेत 


2. श्री. उमेश किशनराव राऊत यांच्या शिस्तभंग विषयक किंवा फौजदारी किंवा विभागीय 
चौकशी किंवा न्यायालयीन कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम 
होणार नाही. 

३. श्री. उमेश किशनराव राऊत यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला 
असल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी तसेच त्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात 
याव्यात. 

४. परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाच्या 
सचिवांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून दि.२२/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घोषित करण्यात 
आले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१११०१२४४२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ४1१४ NIVRUTTI BHOSALE 

V | AY N | V R TTI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION ND 
SPORTS DEPARTMENT, 
25.4 


B H O S A L E pe la 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक 
३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित अधिकारी (आयुक्त शिक्षण यांच्या कार्यालयामार्फत) 
८. निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


'4९310002079९९८8918986912006750711063600०2९682९4858266699268 


